आयपीएचएस कार्यक्रमांतर्गत सन 2098- 
२० करीता पीआयपीमध्ये मंजूर केलेल्या 
अनुदानातून राज्यात डायलेसिस सेंटर सुरु 
करण्याकरीता लागणारे डायलेसिस मशीन 
व आवश्यक बाबी खरेदी करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.२८६/आरोग्य -७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १६ जुले, २०१९. 


वाचा :- 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालय) राज्यस्तर, मुंबई यांचे पत्र क्र. क्र.राआसो/ 
आयपीएचएस/1)8॥/515 ॥॥8०॥॥७/७५७०-७५७२/२०१९, दिनांक 30 एप्रिल, २०१९. 
प्रस्तावना :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या 


अनुदानातून आयपीएचएस कार्यक्रमांतर्गत राज्यात ४ ठिकाणी डायलेसिस सेंटर सुरु 


करण्याकरीता sadn असणाऱ्या डायलेसिस मशीन व त्यासोबत आवशयक असलेल्या बाबी 


खरेदी करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया करण्याकरीता प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतचा विषय 


शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या 


अनुदानातून आयपीएचएस कार्यक्रमांतर्गत सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालय) राज्यस्तर, मुंबई 


यांनी प्रस्तावित केल्यानूसार राज्यात ४ ठिकाणी डायलेसिस सेंटर सुरु करण्याकरीता आवश्‍यक 


असणाऱ्या vo डायलेसिस मशीन व त्यासोबत आवश्‍यक असलेल्या बाबी खरेदी करण्यासाठी 


येणाऱ्या खर्च रु.३,५०,६४,०००/- रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. त्याबाबतचा 


तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.२८६/आरोग्य -७ 


अ- अनुदानाचा तपशिल 


Sr. | FMR Code Name of Head Approved Budget in} Procurement 
no PIP in 2019-20 Proposal 
(In Lakhs) (In Lakhs) 
1 FMR _ Code | Procurement of Dialysis 
6.1.1.24.a Machine EN ee 
ब- प्रस्तावित खरेदीचा तपशिल 
Sr.No. | Name of Equipment Approximate Cost per | Quantity Approximate 
Unit (Rs) Total Cost (Rs) 

1 Dialysis Machine 554400.00 40 22176000.00 
2 RO Plant (1000 Liter) 500000.00 10 5000000.00 
3 Dialyzer process unit 500000.00 10 5000000.00 
4 Fowler Bed 45000.00 40 1800000.00 
5 A.C.(2 Ton) 50000.00 16 800000.00 
6 Executive Chairs 5000.00 12 60000.00 
7 Attendant Stool 1000.00 40 40000.00 
is Medicine Rack 25000.00 4 100000.00 
[9 __| Table 10000.00 rs | 80000.00 
10 Weighing Machine 2000.00 4 8000.00 

Total 35064000.00 
२. वरील प्रशासकीय मान्यता खालील अटीं व शतींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 

१) सदर बाबींच्या खरेदीची आवश्‍यकता / मागणी याची शाहानिजा / खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यानंतरच सदर बाबीची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

२) सदरहू बाबीचे विनिर्देशा गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 
सदरहू बाबीचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक 
समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक 
विनिर्देश (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा 
रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी मध्ये मंजूर 
असलेल्या बाबींच्या तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत 
कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींवरच निविदा प्रक्रिया 
करण्यात यावी. 

3) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे GEM Portal, 


इतर राज्यांचे दरकरार, National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) यांच्याकडील 
उपलब्ध असलेल्या न्युनत्तम दर विचारात घेण्यात यावेत. तसेच हाफकिन संस्थेतील सदर 


पृष्ठ Yat 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.२८६/आरोग्य -७ 


4) 


१०) 


बाबींची खरेदी केळी जात असल्यास अथवा झालेली असल्यास निविदेत प्राप्त झालेले 
न्युनत्तम दर विचारात घेऊन त्या दरांना अंदाजित दर म्हणून गृहित धरण्यात यावे व 
त्यानूसार निविदेकरीता मागणी नोंदवितांना औषधी, औषधी साहित्य व उपकरणांच्या 
संदर्भात अंदाजित दर म्हणून नोंदविण्यात यावेत व खरेदी प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात 
यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या 
बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत 
खातरजमा करण्यात यावी. 


सदर बाबींबाबत पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch random 
sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशञ (specification) असल्याची खात्री 
करण्यात यावी. 


सदरहू बाबीसाठी होणारा खर्च राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्य आरोग्य 
सोसायटीकडून सन २०१९-२० साठी उपलब्ध करुन दिलेल्या लेखाशिर्ष FMR Code 
६.१.१.२४.8 अंतर्गत Procurement of Dialysis Machine या घटकाखाली मंजुर करण्यात 
आलेल्या रु.३७०.०० लक्ष इतक्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदरची निविदा प्रक्रिया 
प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 

तसेच, या बाबींची द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, तसेच उपकरणे विनावापर पडून 
राहणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

संपूर्ण निविदा प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची 
पूर्तता करण्यात यावी. 


निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित 
करण्यात यावेत. 


११ सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी-२०१६/ 


2: 


प्र.क.२४०/आरोग्य-८ दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातीळ तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


आवर्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.२८६/आरोग्य -७ 


अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई व संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


आणि सदरहू कार्यक्रम राबविणाऱ्या कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 


१७ एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन 


मधील अनु क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच 


विकत घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानूसार 


सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. 201906201055008917 असा आहे. 


सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher 


JamMshe r ४७.० 


Maharashtra, ou=Public Health 
Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


SAM SNe Ll 00०. 
5¢9826781de5daa02a4ecf339fb1d0559a 

b9d6, 
serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3b 


e 
ea18f6d46feab420783e1 2f260504f402b 
54de8c476, cn=Jamsher Samsher Tadavi 
Date: 2019.07.16 12:27:49 +05'30' 


(ज.स. तडवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
३) अतिरिक्‍त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 

) 

) 

) 

) 


६) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

७ सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
९) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


